स्वायत्त महाविद्यालयांना मान्यता 
देण्याबाबत मानव संसाधन 
विकास मंत्रालयाच्या सूचना 
निर्गमित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. स्वायत्त २०१८/प्र.क्र.१७६/१८/विशि-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - २८ मे, २०१८. 


संदर्भ - मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची अधिसूचना 
क्र. 5. ॥१०. १-१/२०१२ (A.C,) दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०१८. 


प्रस्तावना :- 

स्वायत्त महाविद्यालयांना मान्यता देण्यासंदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीबाबत उपरोक्त संदर्भाधीन 
अधिसूचनेव्दारे University Grants Commission (Conferment of Autonomous Status Upon 
Colleges and Measures for Maintenance of Standards in Autonomous Colleges) 
Regulations, २०१८ निर्गमित करण्यात आले आहेत. 


राज्यातील अधिकाधिक महाविद्यालयांना स्वायत्तता प्रदान करण्यासंदर्भात शासनाची भूमिका 
आहे. त्यानुसार उक्त अधिसूचनेव्दारे विहित विनियम लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०१८ रोजीच्या 
अधिसूचनेन्वये निर्गमित केलेले University Grants Commission (Conferment of Autonomous 
Status Upon Colleges and Measures for Maintenance of Standards in Autonomous 
Colleges) Regulations, २०१८ स्वीकृत करण्यात येत असून त्यानुसार आवश्‍यक ती पुढील कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५२८१७३५०७८४०८ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Siddharth Kharat 


Siddharth 22st" 


t, postalCode=400032, 


f8cb55012423727bece629d954713c 


Kharat “00 
(सिध्दार्थ खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४) मा. अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) कुलगुरू, सर्व अकृषि विद्यापीठे 
६) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७) संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रुसा प्रकल्प संचालनालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वायत्त २०१८/प्र.क्र.१७६/१८/विशि-३ 


८) कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे. 

९) सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण (संचालक, उच्च शिक्षण, म. रा. पुणे यांचेमार्फत) 
१०) सर्व विभागीय सहसंचालक, तंत्र शिक्षण (संचालक, तंत्र शिक्षण, मुंबई यांचेमार्फत) 

११) सर्व सहसचिव/उपसचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) निवड नस्ती (विशि-३). 


—_— Se Trl ६--* Terrell 


पृष्ठ २ पैकी २ 


